डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या 
जयंतीनिमित्त मागासवर्गीय मुलींसाठी सुरू करण्यात 
आलेली ५० शासकीय वसतीगृहे, नोकरी करणाऱ्या 
मागासवर्गीय महिलांसाठी ३ शासकीय वसतीगृहे व 
समता प्रतिष्ठान या संस्थेकरिता आवश्‍यक पदांची 
निर्मिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , 
शासन निर्णय क्रमांक :- सकआ-२०१८/प्र.क्र.३१०/आस्था-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जून, २०२१ 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. 
बीसीएच- २०१५/प्र.क्र.४११/बांधकामे, दि.१६.१२.२०१५. 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. 
सान्यावि- २०१५/प्र.क्र.९८/बांधकामे, दि.७.१.२०१६. 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. 
सान्यावि- २०१७/प्र.क्र.१०३/बांधकामे, दि.२७.३.२०१७. 
४) समाजकल्याण आयुक्त, पुणे कार्यालयाचे क्र.सकआ/आस्था-६/सुधारित आकृतिबंध/ 
२०१८-२०१९/का-६/३२०६, दि. २१.९.२०१८ चे पत्र 
५) उच्चस्तरीय सचिव सामतीच्या दि. ८ जुले, २०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
व दि. १७.११.२०२०चे सुधारीत कार्यवृत्त. 


पार्श्वभूमी : - :- 


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या 
निर्णयानुसार मागासवर्गीय मुलींसाठी विभागीय स्तरावर ७ आणि जिल्हा व तालुकास्तरावर ४३ अशी एकूण 
५० शासकीय वसतीगृहे शासन निर्णय दि.१६.१२.२०१५ अन्वये सुरू करण्यात आली असून, शासन निर्णय 
दि.७.१.२०१६ अन्वये मुंबई, नागपूर व पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी ३ शासकीय 
वसतीगृहे सुरू करण्यात आलेली आहेत. तसेच केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
फाऊंडेडानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात समता प्रतिष्ठान ही संस्था शासन निर्णय दि. २७.३.२०१७ अन्वये स्थापन 
करण्यात आली आहे. 
२. मागासवर्गीय मुलींसाठी सुरू करण्यात आलेली सदर ५० शासकीय वसतीगृहे, नोकरी करणाऱ्या 
मागासवर्गीय महिलांसाठीची ३ शासकीय वसतीगृहे व समता प्रतिष्ठान या संस्थेकरिता आवश्‍यक पदे व 
काल्पनिक पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त मागासवर्गीय मुलींसाठी सुरू करण्यात 
आलेली yo शासकीय वसतीगृहे, नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ३ 
शासकीय वसतीगृहे व समता प्रतिष्ठान या संस्थेकरिता खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार नियमित 
पदे व काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०१८/प्र.क्र.३१०/आस्था-२, 


१) 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त मागासवर्गीय मुलींसाठी सुरु करण्यात 
आलेल्या नवीन ५० शासकीय वसतीगृहांकरिता खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास 


अ) विभागीय पातळीवरील २५० क्षमतेच्या एकूण ७ वसतीगृहांसाठी पदे:- 


अ (पदनाम वेतनश्रेणी (सातव्या वेतन | प्रत्येक वसतीगृहासाठी । पदसंख्या 
क्र. आयोगानुसार) पदसंख्या 
अ) नियमित स्वरुपाची पदे 
१ |गृहप्रमुख एस.१५-४१८००-१३२०००/- व, __________7__1| 
2 ।वरिष्ठ लिपीक एस.८-२५५००-८११००/- १.” ____|| 
एकूण २ १४. 
ब ।'बाहयस्त्रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
१ |शिपाई गट-ड eo 9 
ब) १०० क्षमतेच्या एकूण ४३ वसतीगृहांसाठी मंजुर पदे:- 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (सातव्या वेतन प्रत्येक वसतीगृहासाठी पदसंख्या 
आयोगानुसार) पदसंख्या 
अ ।नियमित स्वरुपाची प 
a. | गृहपाल एस.१४-३८६००-१२२८००/- |. | ४३ 
२ ।कनिष्ठ लिपीक एस.६-१९९००-६३२००/- ey ळक ४३ 
एकूण २ ८६ 
ब॒।बाहयस््रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
Za शिपाई गट-ड a ४३ 


२) मुंबई, नागपूर व पुणे येथे नोकरी करणा-या मागासवर्गीय महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या नवीन ३ 
शासकीय वसतीगृहांकरिता मंजूर पदे- 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी (सातव्या वेतन | प्रत्येक वसतीगुहासाठी | ३ वसतीगृहांसाठी 
क्र आयोगानुसार) पदसंख्या मंजूर पदसंख्या 
अ नियमित स्वरुपाची पदे 

१ |गृहपाल एस.१४-३८६००-१२२८००/- i sel 3 

2 । कनिष्ठ लिपीक एस.६-१९९००-६३२००/- = ताशा ३ 
एकूण नियमित पदे २ ६ 

ब ।'बाहयस्त्रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 

१ |शिपाई गट-ड aaa 3 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०१८/प्र.क्र.३१०/आस्था-२, 


३) नवी दिल्ली येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्थापन केलेल्या समता 
प्रतिष्ठान या संस्थेकरिता मंजूर पदे - 


अ वेतनश्रेणी (सातव्या वेतन न 
= पदनाम पदसंख्या | पदभरतीचा मार्ग 
क्र आयोगानुसार) 
अ 'नियमित स्वरुपाची पदे 
a | व्यवस्थापकोय संचालक एस.२५-७८८००-२०९२००/- । अ. : प्रतिनियुक्तीने 
२ ।प्रशासकोय अधिकारी एस.२३-६७७००-२०८७००/- | १ | प्रतिनियुक्तीने 
३ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी एस.२०-५६१००-१७७५००/- शिंक Po = 
४ प्रकल्प संचालक एस.१५-४१८००-१२२३००/- 1१ PF = 
एकूण नियमित पदे | ४ |... - | 
ब॒।बाहयस््रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
a | सहाय्यक प्रकल्प संचालक २ - 
प्रकल्प सहाय्यक 2 - | 
कार्यालयीन सहाय्यक २ - 
एकूण ६ - 
२. प्रस्तुत पदांपैकी बाहयस््रोताद्वारे भरावयाची पदे ही नमूद मनुष्यबळाच्या मर्यादेत गरजेनुसार 


बाहयस््रोताद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. समता प्रतिष्ठान संस्थेकरिता मंजूर केलेल्या पदापैकी अ.क्र.३-मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे पद 
वित्त विभागाच्या अखत्यारीतील वित्त व लेखाअधिकारी गट-अ व अ.क्र.४- प्रकल्प संचालक हे पद 
समाजकल्याण अधिकारी गट-ब या संवर्गाशी समकक्ष असल्याने त्याची शैक्षणिक अर्हता, कर्तव्य व जबाबदा- 
या आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती शासनाकडील पदांप्रमाणेच असणे आवश्‍यक आहे. त्याबाबत आयुक्त, 
समाजकल्याण, पुणे व महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी सदर पद 
भरताना आवश्‍यक ती दक्षता घ्यावी. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
ष्‌. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५२६/आपुक, दि.१९.१०.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०४१७५६१६६६२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
DN: 


Anil Kondaji Ahire ® 
(अ. कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


Cc “७ A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०१८/प्र.क्र.३१०/आस्था-२, 


५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राद्वारे) 

१०. प्र.सचिव (सामाजिक न्याय) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व सह/उप/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी,कार्यासने-आपूक/सेवा-९, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१३. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

१४. आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे. 

१५. महासंचालक,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र पुणे. 

१६. राज्य मागास वर्ग आयोग, पुणे. 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, समता प्रतिष्ठान, नागपूर. 

१८. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 

१९. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, पुणे. 

२०. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

२१. निवासी लेखा परिक्षक, मुंबई/अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२३. निवड नस्ती /आस्था-२ 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


